लोकसभा सार्वत्रिक निवडणुका- 2098 
च्या कामासाठी नियुक्‍त केलेल्या पोलीस 
अधिकारी व कर्मचारी यांना पारिश्रमिक/ 
मानधन देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक: निभत्ता-५१९/८४८/प्र.क्र.८०/विशा-१अ 
मंत्रालय (मुख्य इमारत), दुसरा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: ११ मे, २०२१ 


वाचा :- शासन निर्णय समक्रमांक दिनांक ०५.०४.२०२१. 


शासन शुध्दीपत्रक :- 


पोलीस महासंचालक यांच्या अखत्यारीतील घटक कार्यालयातील सोबत जोडलेल्या 
"परिशिष्ट-अ" मधील पोलीस अधिकारी व कर्मचारी यांचे पारिश्रमिक/मानधन यावर होणारा 
खर्च, “मागणी क्र.बी-१, २०५५ पोलीस, (००) १०९ जिल्हा पोलीस, (००) (०१) जिल्हा पोलीस 
बल, दत्तमत (२०५५ ०१६८), (०१) वेतन” च्यापुढे "मागणी क्र.बी-१, २०५५ पोलीस, १११ रेल्वे 
पोलीस, (00)(03) रेल्वे पोलीस (२०५५०४४४) (०१) वेतन, मागणी क्र.बी-१, २०५५ पोलीस, १०१ 
(00)(03) अन्टी करप्ठान ब्युरो (२०५५००५२) (०१) वेतन, मागणी क्र.बी-१, २०५५ पोलीस, १०१ 
(००)(०४) गुप्तवार्ता विभाग (२०५५०४३५) (०१) वेतन, मागणी क्र.बी-१, २०५५ पोलीस, ००१ 
संचाळन प्रशासन, (००(०१) पोलीस निरीक्षणाळय  (२०५५००१४२) (०१) वेतन," या 
लेखाशीर्षाखाळी सन २०२१-२०२२ या वित्तीय वर्षातील उपलब्ध अनुदानातून भागविण्यात यावा 
असे वाचावे. 

सदर शासन शुध्दीपत्रक क महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२१०५१११२१३०८०१२९ असा 
आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


७ lly signed by Sanjay 0०9००५ Khedekai 
Sanjay Dagadu १५५०५५७ as 


2.5.4.20=a53701d2758331055dd3c46d615f8367912b1 


Khedekar Se णी 
(संजय खेडेकर) 
महाराष्ट्र शासनाचे उपसचिव 


प्रत, 
१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, महाराष्ट्र राज्य. 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः निभत्ता-५१९/८४८/प्र.क्र.८०/विजा-१अ 


३. सर्व मा. मंत्री / मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव. 
४. महाराष्ट्रातील सर्व मा. संसद सदस्य. 
५. मा. विरोधी पक्ष नेता, विधान सभा / विधान परिषद. 
६. सर्व मा. विधानसभा सदस्य / मा. विधान परिषद सदस्य. 
७. मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
८. अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे स्वीय सहायक, मुंबई. 
९. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
१०.प्रधान सचिव व मुख्य निवडणूक अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई. 
११.पोळीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 
१२.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) / (लेखा व परिक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
१३.महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) / (लेखा व परिक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
१४. प्रधान सचिव (विशेष), गृह विभाग यांचे स्वीय सहायक. 
१५. सर्व पोलीस आयुक्‍त. 
१६. सर्व पोलीस अधीक्षक. 
१७.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई / बांद्रा. 
१८. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
१९.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
२०. वित्त विभाग, व्यय-४ / व्यय-७, मंत्रालय, मुंबई. 
२१. सामान्य प्रशासन विभाग, का. क्र. ३३, मंत्रालय, मुंबई. 
२२. निवडनस्ती (कार्यासन विजा-१ओ). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


